सन 2092-2098 या आर्थिक वर्षात २९-दूध 
खरेदी या उद्दिष्टाखाली दिनांक १०.५.२०१८ च्या 
शासन निर्णयानुसार दूध भुकटीचे अनुदान अदा 
करण्यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधीचे 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : दूवियो-१३१८/प्र.क्र. १२५/पदुम-९ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १४ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक एमएलके-२०१८/प्र.क्र.७9२/पदुम-८, दिनांक १० मे, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


कृषि व पदुम विभागाच्या दिनांक १० मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील 
माहे ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत पुष्टकाळात दूधाच्या उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे उत्पादित 
होणारे जादा दूधाचे दूध भुकटीत रुपांतर करण्यासाठी माहे मार्च, २०१८ मध्ये ३० दिवसांच्या 
कालावधीत दूध भुकटी रुपांतरणासाठी प्रति लिटर रुपये ३/- इतके प्रोत्साहनपर अनुदान अनुज्ञेय 
केले आहे. त्यानुसार राज्यातील एकूण २१ प्रकल्प अनुदानासाठी पात्र ठरले असून, त्यांना रुपये 
५४२४.६० लक्ष इतके अनुदान देय ठरलेले आहे. प्रस्तुत अनुदानाच्या रक्कमा अदा करण्याकरीता 
विधानमंडळाच्या जुले, २०१८ च्या अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला असता, 
रुपये १९,४६,८८,०००/- इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. उक्त निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : 


संदर्भाधीन दिनांक १० मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुदानास पात्र ठरलेल्या 
प्रकल्पांना दूध भुकटी अनुदानासाठी विधानमंडळाच्या जुले, २०१८ च्या अधिवेशनामध्ये विनियोजन 
अधिनियम, २०१८ अन्वये मंजूर झालेल्या पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेला रुपये 
१९,४६,८८,०००/- इतका निधी खालीलप्रमाणे शासकीय दूध योजनांना लेखाशीर्षनिहाय वितरीत 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. शासकीय दूध योजनेचे नाव व लेखाशीर्ष रक्‍कम 
(रुपये लाखात) 
हि शासकीय दूध योजना, मिरज, जि.सातारा. (प्रापण) ५११.३३ 


(२९) विक्रीसाठी वस्तुंची खरेदी (दूध इत्यादी) 
२०४, (००) (02) २४०४०८७८ 
२. । शासकीय दूध योजना, बीड, जि. बीड (प्रापण) ०४७.२० 
(२९) विक्रीसाठी वस्तुंची खरेदी (दूध इत्यादी) 
२२१ (००) (०२) २४०४१८३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः दूवियो-१३१८/प्र.क्र. १२५/पदुम-९ 


शासकीय दूध योजना, परभणी, जि.परभणी (प्रापण) ६७७.८४ 
(२९) विक्रीसाठी वस्तुंची खरेदी (दूध इत्यादी) 
२२४ (००) (०२) २४०४३१८२ 


शासकीय दूध योजना, जालना, जि.जालना. (प्रापण) ७१०.५१ 
(२९) विक्रीसाठी वस्तुंची खरेदी (दूध इत्यादी) 
२३४ (००) (०२) २४०४३०६५ 


एकूण १९४६.८८ 


उपरोक्त वितरित निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही 
वित्त विभागाशी समन्वय साधून अर्थसंकल्प कार्यासनामार्फत (पदुम-१६) त्वरित करण्यात यावी. 


हा 


शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४४०/२०१८/व्यय-२/दिनांक 


१३.९.२०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१५१११२१०३६०१ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Anoop Kumar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture ani \d ADF 
Depi 
25. 
Noo UMAa fF =: 
seri 0884 9bdb812849b6c8878'95607059bS3011717c 


stalCode=400032, st=I ashti 
8e39c09d06b394e02b, cn=Anoop Kumar 


‘Maharashtra, 
20d9e91d7a73a76aa0240463e4aafdd4d13de68 
Date: 2018.09.15 11:15:48 +05'30" 


(अनूप कुमार) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री (पदुम)/मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. महालेखापाल, महालेखाकार कार्यालय, लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई-१/नागपूर-२. 
८. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१७. 


4¢ 


अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर 
. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. संचालक, लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई 
. प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी ( सातारा/बीड/परभणी/जालना) 
. जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी ( सातारा/बीड/परभणी/जालना) 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ( सातारा/बीड/परभणी/जालना) 
कक्ष अधिकारी (पदुम-१६), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती. 

पृष्ठ २ पैकी २ 


